नागलवाडी GY प्रकल्प ता. सावनेर, 
जि.नागपूर, विशेष दुरुस्ती व 
पुन:स्थापनेच्या कामाचा प्रशासकीय 
मान्यता प्रस्ताव. 
महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: प्रमाप्र-२०१६/ (प्र.क्र. ७४२ /२०१६)/सिं.व्य.(कामे) 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक: २७/०९/२०१८. 
वाचा :- शासन निर्णय क्रमांक: प्रमाप्र-२०१६/ (प्र.क्र. ७४२ /२०१६)/सिं.व्य.(कामे), 
दिनांक- १८/०६/२०१८. 
शासन शुध्दीपत्रक:- 

उपरोक्त शासन निर्णयातील अ.क्र.१० नंतर च्या परिच्छेदात पुढील प्रमाणे नमूद 
केले आहे. "सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत २७०२ - 
लघु पाटबंधारे पंचवार्षिक योजनातंर्गत (०१ ) भूपृष्ठ जल ७९६- जनजाती aa 
उपाययोजना राज्य योजनातंर्गत योजना (०१) (१४) स्वेच्छाधीन अनुदान (विस्तार व 
सुधारणा) (२७०२ ८७५१) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून या कामासाठी आदिवासी 
विकास विभागाकडून मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा, तसेच अंदाजित 
खर्चाच्या मंजूरीपेक्षा अधिक खर्च करण्यात येऊ नये”. आता उपरोक्त झासन निर्णयातील 
अ.क्र.१० नंतरचा परिच्छेद खालील प्रमाणे सुधारित करण्यात येत आहे. 

"सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत २७०२- लघु 
पाटबंधारे पंचवार्षिक योजनातंर्गत (०१ ) भूपृष्ठ जळ ७९६- जनजाती क्षेत्र उपाययोजना 
राज्य योजनातंर्गत योजना (०१) (०४) स्वेच्छाधीन अनुदान (विस्तार व सुधारणा) (२७०२ 
८७५१) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून या कामासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून 
मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा तसेच अंदाजित खर्चाच्या मंजूरीपेक्षा अधिक 
खर्च करण्यात येऊ नये”. 


या कामास प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता Ra (कामे) 
कार्यासनाच्या नोंदवही H.2 सन २०१८-१९ मध्ये या पूर्वी दि.१८/०६/२०१८ रोजीच्या 
उपरोक्त शासन निर्ण्यान्वये नोंदविण्यात आलेली आहे.. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक 
२०१८०९२७१६०५३७१५२७ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत 
करुन काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Atul Ashok Kapole 


(अ. अ. HATS ) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत :- 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रमाप्र-२०१६/ (प्र.क्र. ७४२ /२०१६)/सिं.व्य.(कामे) 


) मा.मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, 
) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष,विधानसभा,विधानभवन, मंबई. 
) मा.सभापती/उपसभापती,विधानपरिषद,विधानभवन, मंबई. 
) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा,मंबई यांचे कार्यालय,विधानभवन, मंबई. 
) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद ,मंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 
) 
) 
) 


3 
to} 


4 


ल 


an 


S 


मा.मंत्री,जळलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
प्रधान सचिव(जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव(जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


(2 


2) 


१०) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मंबई 

99) महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर 

१२) कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 

१३) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर 
) 
) 
) 
) 


१४) आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव,जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मंबई 
१५) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधीकरण, नागपूर 
१६) कार्यकारी अभियंता, नागपूर पाटबंधारे विभाग,नागपूर 

१७) सिं.व्य. (कामे) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


